महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील शिक्षण उपसंचालक या पदांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ व दिनांक ०१.०१.२३ 
रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.६७ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जून, २०२३. 


वाचा : १. आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.आस्था-ब/१२४/ज्येसू/शिउपसं 
/२०२२/६७७२, दिनांक ०२.११.२०२२ 


२. आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.आस्था-ब/१२४/ज्येसू/शिउपसं 
/२०२३/३८५, दिनांक १२.०१.२०२३ 


शासन परिपत्रक- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षण उपसंचालक 


पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ अखेरची अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक २५.१०.२०२२ रोजीच्या 


परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आळी आहे. दिनांक 09.09.2029 ते दिनांक 39.92.2029 


पर्यंतची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तसेच दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक 
३१.१२.२०२२ पर्यंतची म्हणजेच दिनांक 09.09.2023 रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठता 


सूची यासोबतच्या प्रपत्र अव ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही- 


२०१६ /प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 


रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधील 


आरक्षण अवैध ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च 


न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात 


आली आहे. सदर विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही 


ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये 


बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, या अटीच्या अधीन राहून ही 


ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.६७/प्रशा-२ 


४. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या 


निदर्शनास आणावी, ज्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतायादी संबंधित आक्षेप असतील त्यांनी त्या 


संदर्भातील निवेदन आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत हे आदेश निर्गमित 


झाल्यापासून दोन आठवडयाच्या आत शासनास सादर करावे. विहित कालमर्यादेनंतर 


आलेल्या निवेदनाचा विचार करण्यात येणार नाही. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांनी विहित कालमर्यादेत प्राप्त झालेली निवेदने त्यांच्या अभिप्रायासह शासनाकडे तात्काळ 
पाठवावीत. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०६०५१२२६२८५७२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VAY NIVRUTTI BHOSALE 
V | AY N | V R TT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
7a4e31cd0e0c9eec89189869f2dd675d7 1f0636b0a2ea8 
20485826669926889, postal 


003: 
serialNumber=7966F B8DA6E03C3F79409670C65FACO77378A68F 
734A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2023.06.05 12:30:20 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्‍त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


RA परिपत्रक क्रमांक: ज्येठता २१२३/प्र.क्र.६७/प्रशा-२, दिनांक ०५.०६.२०२३ सोबतचे सहपत्र प्रपत्र-अ 
शिक्षण उपसंचालक व तत्सम पदावरील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ अखेरची म्हणजेच दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अतिरिक्‍त 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिका-याचे नांव । प्रवर्ग नियुक्ती | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा । नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक / | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक नंतर प्रवर्ग दिनांक मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
बदलला (सरळसेवेने/ दिनांक 
असल्यास पदोन्नतीने 
त्याचा दिनांक) 


._ — शि शि | 


६ ६ श्री. भाऊसाहेब भिकनराव खुला १५.०१.१९७२ १०.१२.२०२१ पदोन्नती १०.१२.२०२१ 39.09.2030 

ia विळे a 4052100. विली क्य 990 ही 
७ 9 श्री. राजेडा भिमादांकर कंकाळ इ.मा.व २०.०७.१९८० १०.१२.२०२१ पदोन्नती १०.१२.२०२१ ३१.०७.२०३८ 

बि ळी र. 


शिक्षण उपसंचालक व तत्सम पदावरील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ अखेरची म्हणजेच दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची 


जन्म दिनांक | नियुक्तीचा ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
नंतर प्रवर्ग दिनांक जेष्ठतेचा मानीव 
बदलला दिनांक 
असल्यास 
त्याचा दिनांक) 


page २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ ees 
श्रीमती निझादेवी एस भ.ज.(क) ।१०.०३.१९७१ ।०३.०१.२०२२ पदोन्नती ।०३.०१.२०२२ ३१.०३.२०२९ 
बंडगर (वाघमोडे) 


श्रीमती निलिमा आर. १०.०६.१९८०॥ २३.०३.२०२२ | पदोन्नती २३.०३.२०२२ | ३०.०६.२०३८ प्रशासकीय 
टाके कारणास्तव उशिराने 
रूजू झाल्याने ज्येष्ठता 
कायम 
श्री. संजयकुमार डी. [FITTS  |०३.०७.१९७६ |२१.०२.२०२२ पदोन्नती ।२१.०२.२०२२ ३१.०७.२०३४ प्रशासकीय 
कारणास्तव उशिराने 
रूजू झाल्याने ज्येष्ठता 
कायम 
श्रीमती माधुरी जी. १७.११.१९७४ |२०.०४.२०२२ पदोन्नती |२०.०४.२०२२  |।३०.११.२०३२ | विहित कालावधीनंतर 
सावरकर रूजू झाल्याने ज्येष्ठता 
गमाविण्यात आली 


